RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक २० ] 


शुक्रवार, १६ फेब्रुवारी २०१८ / माघ २७, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ 

अधिसूचना 
नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ . 

क्रमांक नोंदणी-२०१७ / अनौ. ३० / प्र.क्र . ५३४ / म-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने दिनांक २२ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी शासन निर्णय क्रमांक एसईझेड-२०१७/ प्र.क्र . १६० / उद्योग -२, निर्गमित करून उक्त शासन निर्णयानुसार , विशेष 
आर्थिक क्षेत्राचे विकासक किंवा सह -विकासक आणि जमीन मालक यांच्यामध्ये निष्पादित होणाऱ्या जमीन अभिहस्तांतरण आणि 
भाडेपट्ट्याच्या पहिल्या व्यवहारावर तथा संलेखावर तसेच, विकासक किंवा सह -विकासक आणि त्यातील कोणतेही युनिट तथा घटक 
यांच्यामध्ये निष्पादित होणाऱ्या जमीन अभिहस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याच्या पहिल्या व्यवहारावर तथा संलेखावर , नोंदणी अधिनियमानुसार 
देय असलेली नोंदणी फी , भारत सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २८ ) च्या कलम ३ च्या 
पोट - कलम ( १० ) खाली विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून १५ वर्षाच्या कालावधीकरीता माफ 
करण्याचानिर्णय घेतला आहे 


आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या, नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ (१९ ०८ चा १६ ) (ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ७८ च्या खंड ( ख ) अन्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यास समर्थ इतर 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ७८ खाली निश्चित केलेल्या आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ७९ खाली महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या शासन अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक आरजीएन . १५५८ / 
६७७३१-एन, दिनांक १७ जुलै १९ ६१ (ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) अन्वये निश्चित 
केलेल्या शुल्काच्या तक्त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ४०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९ ३ ९ 


" 


- 


उक्त अधिसूचनेमधील शुल्काच्या तक्त्याच्या अनुच्छेद-१ मध्ये टीप क्रमांक ६३ नंतर खालील प्रमाणे समाविष्ट करण्यात 
येत आहे 

“ टीप ६४ - भारत सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ ( २००५ चा २८ ) ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त 
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( १० ) खाली विशेष आर्थिक 
क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या दिनांकापासून १५ वर्षाच्या कालावधीकरीता, विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकासक किंवा 
सह-विकासक आणि जमीन मालक यांच्यामध्ये निष्पादित होणाऱ्या जमीन अभिहस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याच्या पहिल्या व्यवहारावर 
तथा संलेखावर तसेच, विकासक किंवा सह-विकासक आणि त्यातील कोणतेही युनिट तथा घटक यांच्यामध्ये निष्पादित होणाऱ्या 
जमीन अभिहस्तांतरण आणि भाडेपट्याच्या पहिल्या व्यवहारावर तथा संलेखावर , प्रकरणपरत्वे खालील 

नमूद 

अटी तथा शर्तीच्या 
अधीन राहून , नोंदणी फी आकारण्यात येणार नाही ; 
अटी तथा शर्ती : 

(१) सदर अधिसूचनेखाली नोंदणी फी माफीचा लाभ घेतलेला विकासक किंवा सह -विकासक किंवा त्यातील कोणतेही युनिट 
तथा घटक , हे त्याच व्यवहारासाठी इतर कोणत्याही आदेशानुसार किंवा धोरणानुसार नोंदणी फी मधून माफी मिळण्यास पात्र 
तथा हक्कदार असणार नाहीत . 

( २ ) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचित होऊन प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही विकासक 
किंवा सह-विकासकाने किंवा त्यातील युनिट तथा घटकांने नोंदणी फी चा भरणा केला असल्यास , त्यांना उक्त भरलेल्या नोंदणी 
फी चा परतावा मिळणार नाही. 

( ३ ) नोंदणी फी माफीचा लाभ घेतलेल्या कोणत्याही विकासकाने किंवा सह-विकासकाने किंवा त्यातील युनिट तथा घटकाने 
विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरणाच्या ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त धोरण असा करण्यात आला आहे ) मध्ये नमूद उद्दिष्टांची 
किंवा प्रयोजनांची पूर्तता करण्यास कसूर केल्यास किंवा सदर आदेशाच्या किंवा उक्त धोरणाच्या कोणत्याही अटींचा किंवा शर्तीचा 
भंग केल्यास , जणूकाही सुरवातीपासूनच नोंदणी फी मध्ये माफी देण्यात आली नाही, असे गृहित धरून ते , संपूर्ण असे विकासक 
किंवा सह -विकासक किंवा त्यातील युनिट तथा घटक हे संपूर्ण नोंदणी फी व दंड, लागु असल्यास भरण्यास पात्र असतील. 

( ४ ) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (१० ) अन्वये विशेष 
आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी मान्यता प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतरच उक्त विकासक किंवा सह-विकासक यांच्याकरिता आणि 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये मान्यता देण्यात आल्यावरच त्या युनिट तथा घटकांना, नोंदणी फी माफ असेल . 


" 


" 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार व. जावळे , 

कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated the 16th February 2018 

NOTIFICATION 


REGISTRATION ACT, 1908. 

No. RGN - 2017/UOR . 30 /CR -534 /M - 1. — Whereas, the Government of Maharashtra vide 
Government Resolution , Industries, Energy and Labour Department, No. SEZ - 2017 /C.R.160 /IND 
2 , dated the 22nd November 2017 , has decided to remit registration fees chargeable on the 
instrument of first conveyance of the land and lease executed between the Developer or Co 
Developer of the Special Economic Zone and the land owner , and the first transaction of transfer 
of land between the Developer or Co-Developer and the Units therein ; for a period of Fifteen 
years from the date of permission granted to develop the special Economic Zone by the Government 
of India under sub - section ( 10 ) of section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 ( 28 of 2005 ) 
(hereinafter referred to as “ the SEZ Act ” ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 78 of the 
Registration Act, 1908 (XVI of 1908 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), in its application 
of the State of Maharashtra , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby amends the Table of Fees prepared under section 78 and published in the 
Maharashtra Government Gazette, vide Notification , Revenue and Forests Department, No. RGN . 
1558/67731-N , dated 17th July, 1961 (hereinafter referred to as “ the Notification ” ) as required by 
section 79 of the said Act , as follows : 

In the said Notification of the Table of Fees in Article - I, after Note 63, the following shall be 
added , namely : 

“Note 64. — No Registration fees shall be chargeable on the instrument of first conveyance 
of the land and lease executed between the Developer or Co-Developer of the Special Economic 
Zone and the land owner, and the first transaction of transfer of land between the Developer 
or Co -Developer and the Units therein , as the case may be , for a period of Fifteen ( 15 ) years 
from the date of permission granted to develop the Special Economic Zone by the Government 
of India under sub -section ( 10 ) of section 3 of the Special Economic Zones Act , 2005 ( 28 of 
2005 ) (hereinafter referred to as “ the SEZ Act " , subject to the following conditions, 
namely 

( 1 ) The Developer or Co -Developer or any of the Units therein which has availed of 
the remission under this notification shall not be entitled for remission in registration 
fees for the same transaction as per any other notification or policy . 

( 2) No refund shall be granted where registration fees has already been paid by any 
Developer or Co-Developer or the Units therein , prior to the date of publication of this 
notification in the Maharashtra Government Gazette . 

( 3 ) Any Developer or Co-Developer or Unit availing of remission in the registration 
fees but failing to fulfil the purpose or objectives of the Special Economic Zone (SEZ ) 
policy (hereinafter referred to as “the said policy ”) or committing breach of any of the 
conditions of this notification or the said policy , shall be liable to pay the whole registration 
fees and penalty , if any , as if there was no reduction in registration fees from the 
beginning 

( 4 ) The remission in respect of the registration fees shall be available to the 
Developer or Co- Developer only after the letter of approval to establish a Special 
Economic Zone has been granted under sub -section ( 10 ) of section 3 of the SEZ Act and 
to the Units only after grant of approval under section 15 of the SEZ Act .” 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRITAMKUMAR V. JAWALE , 

Desk Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


